वर्ष ८ , अंक ४ ९ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

गुरुवार , जून २ , २०२२ / ज्येष्ठ १२ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १०८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०२ जून , २०२२ . 

आदेश 

विद्युत अधिनियम , २००३ . 

क्रमांक पावामा २०२२ / प्र.क्र .१३ / ऊर्जा- ४. – विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १६४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र राज्यास लागू असणाऱ्या आणि त्या अनुषंगाने सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने जारी केलेल्या अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड ( AEMIL ) ( २०२१ चा 
परवाना क्रमांक २ ) यांना पारेषण परवान्याअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विद्युत पारेषणाकरिता विद्युत वाहिन्या किंवा विद्युत केंद्रे उभारण्याचे 
प्रयोजनार्थ आणि कार्यान्वयन सुव्यवस्थित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दूरध्वनी किंवा तार संदेशवहन सुव्यवस्थेच्या प्रयोजनार्थ , 
याद्वारे , सदर अधिनियमाच्या कलम ६८ अन्वये जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकीर्ण 
२०२२ / प्र.क्र .०६ / ऊर्जा -४ , दि . ११ मे , २०२२ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अटी आणि निर्बंधांच्या अधीन आणि भारतीय तार अधिनियम , १८८५ 
( १८८५ चा १३ ) ( यापुढे " तार अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून वीज पारेषणाच्या 
व्यवसायात असणाऱ्या परवानाधारक मे . अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड यांना तार संदेशवहन वाहिन्या आणि केंद्रे उभारण्याच्या 
संदर्भात तार प्राधिकाऱ्यास जे अधिकार असतात , ते सर्व अधिकार प्रदान करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . पुं . बडगेरी , 
शासनाचे उप सचिव . 

भाग चार - अ - ८५-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ , २०२२ , ज्येष्ठ १२ , शके १ ९ ४४ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralay , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 . 
dated the 2nd June , 2022 . 

ORDER 

ELECTRICITY ACT , 2003 . 

No. PaVaMa - 2022 / C.R.13 / Urja - 4. — In exercise of the powers conferred by section 164 of the 
Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ) , in its application to the State of Maharashtra and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , for the purposes of placing of 
electric lines or electrical plant for the transmission of electricity covered under the Transmission 
Licence for Adani Electricity Mumbai Infra Limited ( AEMIL ) ( Licence No. 2 of 2021 ) issued by the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission ; and for the purpose of telephonic or telegraphic 
communication necessary for the proper coordination of work , hereby , subject to the conditions and 
restrictions specified in the Government Resolution , Industries , Energy and Labour Department , 
No. Misc - 2022 / C.R.06 / Energy - 4 , dated the 11th May 2022 , issued under section 68 of the said Act , 
and the provisions of the Indian Telegraph Act , 1885 ( 13 of 1885 ) ( hereinafter referred to as " the 
Telegraph Act " ) , confers on the M / s . Adani Electricity Mumbai Infra Limited , a licensee engaged in 
the business of transmission of electricity , all the powers which the Telegraph Authority possesses 
with respect to placing of telegraph lines and posts under Part III of the said Telegraph Act . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. P. BADGERI , 

Deputy Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


